महाराष्ट्र शासन 


क्र.हातमाग-२०१८/प्र.क्र.१६७/टेक्स-३ 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
नविन प्रशासन भवन, १४ वा मजला 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२२. 


विषय :- व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर या पदाच्या अतिरिक्त कार्यभाराबाबत. 


ज्ञापन :- 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य, 


नागपूर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार शासन ज्ञापन दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये श्रीमती 


शितल तेली-उगले (भाप्रसे, आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर यांच्याकडे 


सोपविण्यात आला होता. 


तथापि आता श्री. पी. सिवाडांकर (भाप्रसे) यांची आयुक्‍त ( वस्त्रोद्योग) या पदावर नियुक्ती 


झाली असल्याने त्यांच्याकडे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., 


नागपूर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेशा होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२११२९१७३२११६४०२ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANJUM BANO णा ही : 
RASHIDKHAN PATHAN ‘acess मक” 


(अंजुम र. पठाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., म.रा. नागपूर. 
3) निवडनस्ती कार्यासन टेक्स-३. 


